सन 2029-22 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) 
घटकांतर्गत प्राप्त प्रशासकीय खर्चासाठीचा केंद्र 
शासनाच्या हिस्साचा निधी रु. १६,४०,६६,६५०/- 
व राज्य समरुप हिस्सा रु. १०,९३,७७,७६०/- 
एवढा निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४१/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ ASS रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- 

१ संचालक (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी 

दिल्ली यांचे क्र. 3-१२०२५/०१/२०१ ¢-RH(A/C)-8 Maharashtra, 

£2.99 .03.2029 रोजीचे आदेश. 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. जा.क्र. राव्यक- 

ग्रागू/ळेखा (प्रआयो)/२॥०॥१७॥॥७॥ /&4/2024, दि.१२.०४.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र शासनाने 
संदर्भाधिन क्र. १ च्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ या वर्षासाठीचा दुसरा हप्ता म्हणून 
रू. १६,४०,६६,६५०/- ( अक्षरी रुपये सोळा कोटी चाळीस लक्ष सहासष्ठ हजार सहाशे 
पन्नास फक्त ) एवढा निधी तसेच, त्यास समरुप राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 
रु. १०,९३,७७,७६०/-( अक्षरी रुपये दहा कोटी त्र्याण्णव लक्ष सत्याहत्तर हजार सातशे साठ 
HET) एवढा निधी असे एकूण रू. २७, ३४,४४,४१०/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी चौतीस 
लक्ष चव्वेचाळीस हजार चारशे दहा HET) एवढा निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४१/योजना-१०, दि. 28 ऑक्टोबर, २०२१ 


२. सदर निधी सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र 

शासनाच्या हिइशाचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, 
७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१)प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण (केंद्र पुरस्कृत योजना) ( केंद्राचा हिस्सा ६० %)( 
कार्यक्रम ) ३१ सहाय्यक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ३०१२), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाच्या हिइड्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण 
रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१)प्रधानमंत्री आवास 
योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण ( राज्याचा हिस्सा ४० 
%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील 
माहिती कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) 
कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या LEAL ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर 
निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे 
पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४/का.१४४४, दि. 
१४.०६.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५५०/व्यय-१५, दि. ०४.१०.२०२१ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४१/योजना-१०, दि. २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


9. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५/५/.॥80१590॥9.90५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८१२३७०६३५२० 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Arun ४ t 
0 


Shi 
ru al DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, 0 


di Energy & 
Labour Dept, postalCode=400032, 
jaharash 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37 
396dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fd 
९7284, 


ialNumber=672d36cc7468aa812e6 


° 6dbb4704ffeb120dd58831284824f4fb 
h | al e 2366602199, cn=Arun Vas 
Shin 


Date: 2021.10.29 17:39:01 +05'30' 


(अरुण व. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच 
जादा प्रतींसह) 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, 
सिडको भवन, बेलापूर नवी मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन बेलापूर 


cen) 


AN 
~~ 


Bee 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


o~ 
— 
~~ 


वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय मंबई-३२. 


mn 
~n 


कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व 
योजना-७, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


चश 


८) निवड नस्ती (योजना-१०) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


